सन २०२०-२१ करीता एकात्मिक बाल 
संरक्षण योजना (CPS) या योजनेअंतर्गत 
वेतनाकरीता निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख- ०५ मार्च, २०२१. 


. शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८, दि. १३/०५/२०२० 
. शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८, दि. १९/०६/२०२० 
. शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८, दि. ०३/०७/२०२० 
. शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८, दि. २०/०८/२०२० 
५. शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८, दि. १९/१०/२०२० 
६. शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८, दि. ०६/०१/२०२१ 


Cc Av A -5 


प्रस्तावना :- 

महिला व बाल विकास विभागअंतर्गत केंद्रपुरस्कृत एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेसाठी सन 
२०२०-२१ या अर्थसंकल्पीय वर्षाकरीता केंद्र व राज्य हिस्स्यापोटी अनुक्रमे रू. ७८५०.४२ लक्ष व 
रु.५७६०.१० लक्ष असा एकुण रु. १३६१०.५२ लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. 
त्यापैकी संदर्भ क्र. १ ते ६ वरील शासन निर्णयान्वये केंद्र व राज्य हिस्स्यापोटी अनुक्रमे रू. ३९५४.५८ लक्ष 
व रु. ३०३६.८० लक्ष असा एकुण रु. ७०१८.३८ लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्प वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध 
करून दिल्याच्या प्रमाणात आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना वितरीत करण्यात आला आहे. 


२. आताउठर्वरीत निधीपैकी वेतनाकरीता केंद्र हिस्सा रु.१२०.२४ लक्ष व राज्य हिस्सा रु. ९३.४३ लक्ष 
असा एकुण रु.२१३.६७ लक्ष इतका निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना वितरीत करण्याची 
बाब शासन विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 


एकात्मिक बाल संरक्षण योजने करीता प्राप्त केंद्रीय सहाय्याच्या अनुषंगाने विवरणपत्रातील रकाना 
२ मधील लेखाशिर्ष/उद्दीष्टांना रकाना क्र. ५ प्रमाणे या शासन निर्णयाद्वारे आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, 
पुणे यांना निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८ 


(रुपये लक्ष) 
अ. लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीत | यापुर्वी वितरीत | प्रस्तावित 
क्र. निधी निधी वितरण 
| २ ३ ४ 4 
मागणी क्र.एक्स-०१ 
२२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
१०२, बाल कल्याण, feel आ 
" (१६) शासकीय संस्था, ११८०.४८ 
(१६)(०१) एकात्मिक बाल सरंक्षण योजना 
(२२३५ ७००९), केंद्र हिस्सा, 
०१, वेतन 
(१६) (०२) एकात्मिक बाल संरक्षण योजना राज्य हिस्सा 
२ | (२२३५ ७०१८), (राज्य हिस्सा) ७८६.९८ ६२९.५८ ९३.४३ 
०१, वेतन 
एकुण १९६७.४५ १५७३.९५ २१३.६७ 


२. सदर निधी वितरणाकरिता सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाळ संरक्षण सोसायटी, पुणे तथा 
आयुक्‍त, महिला व बालविकास आयुक्तालय, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 


४. सदर योजनेअंतर्गत उपलब्ध करण्यात आलेल्या निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत 
नमुन्यात सादर करणेची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


५. सदर निधी आहरण व विनियोगाच्या अनुषंगाने केंद्रशासन व राज्यशासनाने वेळोवेळी दिलेल्या 
सूचना, वित्त विभागाचे निर्देश यांचे अनुपालन होईल याची दक्षता नियंत्रक अधिकारी व आहरण यांची 
राहील. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१६५/व्यय-६, दि.१६/१०/२०२० 
अन्वये त्या विभागाने दिलेल्या मान्यतेच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०३०८१६१९२१७४३० असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. RAJENDRA T 


BHALWANE 
(रा. ता. भालवणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८ 


2. 


१८ 
१९. 
२०. 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 

. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. AAA राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 


सचिव, महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

.महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 

.महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

.सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुकक्‍्तालय,पुणे 

. कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे. 

.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई 

.कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 

.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 


बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 


.सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 


सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


